सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या 
अधिनस्त कार्यासनांचे विषयानुसार 
नामकरण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ३८१/१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३३ 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. आढावा १६१६/प्र.क्र.२१३/१९अ, दिनांक १७.०१.२०२३ अन्वये 
निश्चित करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या अधिनस्त 
एकूण ६९ कार्यासने असून या कार्यासनांना कार्यासन क्रमांक (उदा. १,५,६,९,९अ इ.) दिले आहेत. 
तथापि, कार्यासनाच्या क्रमांकावरुन त्या कार्यासनातून हाताळण्यात येणाऱ्या विषयाचा बोध होत 
नसल्याने, प्रशासकीय कामकाजाच्या सुलभतेच्या दृष्टीने या सर्व कार्यासनांचे त्यांच्या विषयाप्रमाणे 
नामकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रशासकीय कामकाजाच्या सुलभतेच्या दृष्टीने सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या अधिनस्त 
एकूण ६९ कार्यासनांचे त्यांच्या विषयांप्रमाणे नवीन नामकरण करण्यात येत आहे. कार्यासनांची 
सध्याची नावे व त्यांचे नवीन नामकरण “जोडपत्र-अ” मध्ये दिले आहे. कार्यासनांच्या नवीन नावांसह 
सध्याची नावे या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिने अस्तित्वात राहतील. मात्र तद्नंतर सध्याची 
नावे अस्तित्वात न राहता, केवळ नवीन नावांचाच शासकीय कामकाजात वापर करण्यात यावा. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१८१५३६३७३१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 
D ) | L | P DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


4.20=04b1da429ec9f808e2f142fbsdfa4i 


25. 
N A N D ) K U M A R 57571e8bbc53318e3a6f, postalCode=4000: 
st=Maharashtra, 
seri 


829440688289 
132, 


ialNumber=9A444B962C8442B754FC8343183DBEA1519A 


al =! 
71F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR 
DESHPANDE उ 


Date: 2023.10.19 15:11:50 +05'30' 


(दिलीप देडापांडे ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व कार्यासने, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती / कार्यासन-१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ३८१/१९ 


जोडपत्र-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ३८१/१९, दिनांक १८ ऑक्टोबर, 2023 


सोबतचे सहपत्र 
अ.क्र. ! कार्यासन कार्यासनाचा मुख्य विषय (*) कार्यासनाचे 
नवीन नाव 
(१) (२) (३) (४) 
za = aa मुख्य सचिव कार्यालय मुसका 
२ षु विशेष कार्यकारी अधिकारी विकाअ 
३ & माहितीचा अधिकार माहिती 
४ ७ विधानमंडळ कामकाज समन्वय-१ 
षु ८ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मलोआ 
& ९ अखिल भारतीय सेवा प्रवेश नियम भाप्रसे-३ 
७ ९-अ भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबी भाप्रसे-४ 
८ l= | ० भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या आस्थापनाविषयक भाप्रसे-१ 
बाबी 
९ qo-3 | महाराष्ट्र संवर्गातील भाप्रसे अधिकारी- विभागीय चौकशी / भाप्रसे-२ 
न्यायालयीन प्रकरणे 
| 90 | ० = | १ विभागीय चौकशी विचौ-१ 
zw q qq-31  । प्रादेशिक fears चौकशी अधिकारी विचौ-२ 
१२ | १२ (सेवा-१) | सेवाभरती नियम / पदोन्नती नियम सेवा-१ 
१३ | १२ (सेवा-२) सेवाभरती नियम / पदोन्नती नियम सेवा-२ 
१४ | १२ (सेवा-३) | सेवाभरती नियम / पदोन्नती नियम सेवा-३ 
१५ १२-अ | प्रशिक्षण धोरण व समन्वय प्रशि-४ 
१६ १२-ब  । महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था प्रशि-५ 
qo | सीपीटीपी | एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण धोरणात्मक बाबी प्रशि-१ 
१८ | सीपीटीपी- | गट-अ परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीविषयक बाबी प्रशि-२ 
अ 
१९ | सीपीटीपी- | गट-ब परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीविषयक बाबी प्रशि-३ 
ब 
२० १३ आस्थापना मंडळ आस्थामं 
२१ १३-अ | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळ सेवा-४ 
२२ १४ मंत्रालयीन संवर्ग (गट-अ) प्रजा-१ 
23 १४-अ | मंत्रालयीन संवर्ग (गट-क) प्रजा-3 
२४ १४-ब मंत्रालयीन संवर्ग (गट-ब) प्रजा-२ 
२५ १५ लोकायुक्त कार्यालय आस्थापना ळोकआ 
२६ १६-अ | समांतर आरक्षण आरक्षण-१ 
२७ १६-ब॒ । सामाजिक आरक्षण (मागासवर्ग कक्ष) आरक्षण-२ 
२८ १६-क | सामाजिक आरक्षण (मागासवर्ग कक्ष) आरक्षण-३ 
२९ १७ विभागीय परीक्षा विभाप 
३० HRMS । मानव संसाधन व्यवस्थापन मासंव्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ३८१/१९ 


अ.क्र. ! कार्यासन कार्यासनाचा मुख्य विषय (*) कार्यासनाचे 
नवीन नाव 
(१) (२) (३) (४) 
३१ १८ रचना व कार्यपध्दती रवका-१ 
३२ १८-अ | शासन कार्यनियमावली रवका-२ 
३३ १९ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) ची आस्थापना आस्था-१ 
३४ १९-अ  । वैयक्तिक अग्निमे / समन्वय आस्था-२ 
३५ १९-ब॒ । वेतननिश्चिती, वेतन पडताळणीचे आक्षेप आस्था-३ 
३६ २०-अ | राजभवन राजभ 
३७ २१ मंत्री आस्थापना मंआस्था-१ 
३८ २१-अ  । मंत्री आस्थापनेची गृह व्यवस्था मंआस्था-२ 
३९ । २१-रोख । मंत्री आस्थापनेची रोख शाखा मंआस्था-३ 
४० २२ मंत्रालयीन / कार्यालयीन जागा वाटप निवास-१ 
४१ 23 निवास व्यवस्था नियंत्रक निवास-३ 
४२ २३-अ | शासकीय निवासस्थान वाटप निवास-२ 
४३ २४ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) चे गृह व्यवस्थापन गृहव्य 
४४ २५ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) चे अर्थसंकल्पविषयक अर्थसं 
कामकाज 
४५ २६ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) ची रोख शाखा रोखशा 
४६ २७ नोंदणी शाखा नोंदशा 
४७ २८ माजी सैनिक कल्याण योजना ant 
४८ २८-अ | विमानचालन संचालनालय विमान-१ 
४९ २८-ब  । राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरण विमान-२ 
Yo 28 जयंती / पुण्यतिथी जपुक 
५१ 22-3 । केद्र सरकार व अतिमहत्वाच्या व्यक्‍तींचे पत्रव्यवहार समन्वय-२ 
42 30 वाणिज्य दुतावास पत्रव्यवहार राशि-१ 
५३ | ३१ (राशि) | राजशिष्टाचार राठशि-२ 
५४ | ३१ aro) | शासकीय परिवहन सेवा व राजशिष्टाचार रोखशाखा राठशि-३ 
५५ 33 मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय निवडणूक 
५६ ३४ माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय-धोरण समन्वय, मावज-१ 
अर्थसंकल्पविषयक बाबी 
५७ ३४-अ | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आस्थापना विषयक मावज-२ 
बाबी 
ष्ट ३६ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सीमाप्र 
48 ३७ राज्य निवडणूक आयोग रानिआ 
६० ३८ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मप्रन्या 
६१ ३९ माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय मावतं 
६२ | स्वासैक-१ | स्वातंत्र्य सैनिकांशी संबंधित निवृत्तीवेतन विषयक धोरण स्वासैक-१ 
६३ | स्वासैक-२ | स्वातंत्र्य सैनिकांची केंद्र / राज्य शासन निवृत्तीवेतन विषयक । स्वासैक-२ 
बाबी 
६४ | स्वासैक-३ | स्वातंत्र्य सैनिकांची केंद्र / राज्य शासन निवृत्तीवेतन विषयक | स्वासैक-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ३८१/१९ 


अ.क्र. ! कार्यासन कार्यासनाचा मुख्य विषय (*) कार्यासनाचे 
नवीन नाव 
(१) (२) (३) (४) 
बाबी 
६५ विप्रक | विशेष प्रकल्प कक्ष विप्रक 
६६ साविस । सामाजिक विकास समन्वय साविस 
६७ साअ-१ । सादरकर्ता अधिकारी-१ साअ-१ 
६८ साअ-२ । सादरकर्ता अधिकारी-२ साअ-२ 
६९ लोदिक | लोकझाही दिन, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग लोदिक 


() वर नमूद कार्यासनांकडे स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या विषयाव्यतिरिक्‍त इतरही विषय आहेत. या 
आदेझात केवळ मुख्य विषयांचा उल्लेख केलेला आहे. यापूर्वी निर्गमित केलेली कार्यासनांची विषयसूची 
कायम आहे; त्यामध्ये कोणताही बदल नाही. 


KKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


